अंगणवाडी केंद्र इमारतीमध्ये शौचालयाचे बांधकाम 
करण्याकरिता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२०/प्र.क्र.१८०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ फ़ेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा (१) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का.६, 
दिनांक ३०.०६.२०१८. 
(2) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०८/का.६, 
दिनांक ०५.१२.२०१८. 
(३) केंद्र शासनाचे पत्र H.CD-lI-98/9/20A9-CD-ll, दिनांक १२ .११.२०२१. 
(४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र. क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१. 
(५) शासन निर्णय महिला व बाल विकास क्र. एबावि-२०२०/प्र.क्र.१८०/का.६, 
दिनांक २०.१२.२०२१ 


शासन निर्णय:- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत स्वत:च्या मालकीच्या अंगणवाडी केंद्र इमारतीमध्ये 


केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे शौचालयाचे बांधकाम करणे करीता प्रति अंगणवाडी केंद्र रु.१२,०००/- 


याप्रमाणे सुधारित दर लागू करण्यास वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


तसेच याबाबत मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


२. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने अंगणवाड्यांमध्ये शौचाळय बांधकाम करणे करून देण्याकरिता सन २०२१- 


२२ या आर्थिक वर्षाकरिता संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र हिऱयापोटी रुपये ८२.५० लक्ष 


व त्यास समरूप राज्य हिऱ्यापोटी रुपये ५५.०० लक्ष असा एकूण रुपये १३७.५० लक्ष एवढा निधी वितरीत 


करण्यात आला आहे. सदर प्रयोजनासाठी केंद्र हिऱश्‍याखाळी उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत उर्वरित 


तरतुद वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधीळ प्रधान 


लेखाशीर्ष/उपश्ीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार घट करण्यात येत असून रकाना 


क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान 


लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये पुनर्विनियोजनानंतरच्या विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-८ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१८०/का.६ 


प्रयोजनासाठी लेखाशिर्षनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतूद व प्रस्तावित वितरण खालीलप्रमाणे 


दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ३८७.४८ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


(रुपये लाखात) 


प्रधानसंगणक / लेखाशिर्ष / 
उद्दिष्ट /संकेतांक 


अर्थसंकल्पित 
तरतुद 
२०२१२-२ 


पुनर्विनियोजन 
घट 


पुनर्विनियोजन 
वाढ 


पुनर्विनियोजना 
नंतरची विद्यमान 
तरतूद 


वितरीत 
तरतुद 


प्रस्तावित 
वितरण 


२ 


३ 


चत 


4 


द 


=o] ८ 


केंद्र हिस्सा (६०%) 


२२३६-पोषण आहार 

०२-पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण 

०५१- बांधकाम 

(०१ अंगणवाडी बांधकाम 

(०१)(०१) अंगणवाडी इमारत 

बांधकामासाठी अंमलबजावणी 

करणा-या संस्थांना अनुदान 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 

(२२३६ २१८२) 

२७-लहान बांधकामे 


१५०.०० 


१४९.९९ 


श्‌ OF 


२२३६-पोषण आहार 

०२-पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण 

१०१-विशेष पोषण आहार 
कार्यक्रम 

(१० अंगणवाडी मध्ये सोयी 
सुविधा पुरविणे 

१०)(०३ )अंगणवाडीमध्ये 
शौचालयाचे बांधकाम करणे 

केंद्र )हिस्सा ६०% (कार्यक्रम)( 

(२२३६ २०४८) 


२७- लहान बांधकामे 


१५०.०० 


२९९.९९ 


७५.०० 


२२४.९९ 


५०-इतर Wad 


१५.०० 


१५.०० 


७.५० ७.५० 


राज्य हिस्सा ४०% 


२२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण 
०५१- बांधकाम 
(०२) अंगणवाडी बांधकाम 
(09)(02) अंगणवाडी इमारत 
बांधकामासाठी अंमलबजावणी 
करणा-या संस्थांना अनुदान 
(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
(२२३६ २१९१) 
२७-लहान बांधकामे 


900,00 


९९.९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१८०/का.६ 


प्रधानसंगणक / लेखाशिर्ष / iis ll, sua GEA RI प्रस्तावित 
अ.क्र. ल तरतुद घट वाढ नंतरची विद्यमान | तरतुद 
उद्दिष्ट / वितरण 
२०२१२-२ तरतूद 
ze 2 3 a 4 & az ८ 
४. | २२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार 
कार्यक्रम 
(१० अंगणवाडी मध्ये सोयी 
सुविधा पुरविणे 
(१०)(०३ )अंगणवाडीमध्ये 
शौचालयाचे बांधकाम करणे 
राज्य हिस्सा ४०% (कार्यक्रम) 
(२२३६ २०५७) 
२७- लहान बांधकामे १००.०० fF | ९९.९९ १९९.९९ ५०.०० १४९.९९ 
५०-इतर खर्च १०.०० | oo Foo १०.०० ५.०० ५.०० 
एकूण केंद्र हिस्सा 394.00 १४९.९९ १४९.९९ 394.00 ८२.५० २३२.४९ 
एकूण राज्य हिस्सा २१०.०० ९९.९९ ९९.९९ २१०.०० ५५.०० १५४.९९ 
एकूण सर्व ५२५.०० २४९.९८ २४९.९८ ५२५.०० 930.40 | ३८७.४८ 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६/ व्यय-६, दिनांक २७.०१.२०२२ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०४१८१०३४२४३० आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


A 0 


3 


Nn SGM SX 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


Go 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


Date: 2022.02.08 16:32:46 +05'30' 
(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(ळलेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिळा व बाल विकास),जिल्हा परिषद 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


